गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ७४ पदांना 
दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२१/(४८७)/प्र.क्र.१७०/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३०/०७/२०२१ 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्र.गोविमं १०९७/(२९०/९७)-जसंअ, दि.२९/०८/१९९८. 

२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णण क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 

३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/आ(प्रशि), 
दि.२६/०४/२०१६. 

४. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१६/प्र.क्र.१७५/२०१६/आ(प्रशि), 
दि.३०/११/२०१६. 

५. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय आढावा -२०१८/प्र.क्र.४५/२०१८/आस्था.(पुनर्रचना), 
दि.१०/०१/२०१९. 

६. जलसंपदा विभाग, शासन निर्ण क्र.मुदतवाढ-२०२०/(८५६)/प्र.क्र.३७६/मोप्र-२, 
दि.२४/१२/२०२०. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५/०२/२०२१. 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयाचे पत्र 
क्र.गोमपाविम/आ-१/१६३१, दि.२६/०२/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ ते ५ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यकारी संचालक, 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयातील मंजूर असलेल्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर 
पदांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी आस्थापना । मुदतवाढ कालावधी 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा | ७४ पदे दि.०१/०९/२०२० ते 

पाळया a ह बात दि.२८/०२/२०२१ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, : 


संदर्भ क्र.9 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 


आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/(४८७)/प्र.क्र.१७०/मोप्र-२ 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार देण्यात आले 
आहेत. 

संदर्भ क्र.८ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.८ अन्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट - ‘ar मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कार्यकारी संचालक, गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४ 
पदांना (परिशिष्ट-अ) संदर्भ क्र.9 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या 
अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व मंजूर आकृती बंधाच्या मर्यादेत असतील, सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 


2; सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 


मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 

मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 

(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(०४(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंठादान (अनिवार्य) 
(४७०१ आय २०४. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ /१६ / आ.पु.क., 
दि.१५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त 
सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/(४८७/प्र.क्र.१७०/मोप्र-२ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७३०१५४७४४३०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
h ay Kes Hadad ४७७७५७७ ०, 
Resources ‘Maharashtra, 


tment, postalCode=4000: 


2.5.4.20=5) 589517c2ab554c8d0bt 


Yedsikar roach aba Vas 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट 'अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 


१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/ 

कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास 
तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून 
अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण 
व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्ताव पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष नमूद 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

६. वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन आ-(प्रशि) /अर्थ-१/आस्था. (पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२१/(४८(७/प्र.क्र.१७०/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२१/(४८७)/प्र.क्र.१९७०/मोप्र-२, दिनांक ३०/०७/२०२१ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२९ ते दि.३१/०८/२०२९ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७४ पदे 


अ.क्र | कार्यालयाचे नाव _| अ.क्र. 'पदनाम | पदांची संख्या | 
हि २ 3 ०1 & 
| कार्यकारी संचाळक, गोदावरी १ | कार्यकारी संचालक g 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद 
२ | मुख्य लेखा व वित्त अधिव g 
3 धीक्षक अभियंता १ 
x formant _1__ | १ 
५ ।उप  अभियंता/सहाय्यक कार्यव २ 
अभियंता/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१/उप 
विभागीय  अभियंता/उप विभागीय 
अधिकारी 
६ । सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा ८ 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ८ 
८ | सहायक लेखा अधिव ३ 
९ । प्रथम लिपिक १ 
१० | वरिष्ठ लिपिक ८ 
१९ । कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक-नि-टंकलेखक / १७ 
टंकलेखक 
१२ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) २ 
१३ | लघु टंकलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक g 
१४ | वाहन चालक ¥ 
१५ Re 1717173131 | १३ 
१६ [dees ३ 
'एकुण ov 


OE 2 2 2k 2k 2 28 2 OK OK OK OR OK य 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


